मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमीन विक्री 
व विकास या संदर्भात स्थापित संनियंत्रण 
समितीच्या अध्यक्षांच्या मानधनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनटीसी-२०२२/प्र.क्र.२०६/टेक्स-३ 
नविन प्रशासकीय भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. मुमंस-२०००/९२३/प्र.क्र.२३१/ 
टेक्स-३, दिनांक २९ डिसेंबर, २००१. 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. मुमंस-२०००/९२३/प्र.क्र.२३१/ CRI-3, 
दिनांक १९ मे, २००३. 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०२१/प्र.क्र.१४२/ टेक्स-३, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२१. 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग-२०१४/प्र.क्र.१५/ टेक्स-३, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१४. 

५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०११/प्र.क्र.१४२/ टेक्स-३, 
दिनांक ७ मे, २०१६. 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०११/प्र.क्र.१४२/ टेक्स-३, 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६, 

७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०२१/ प्र.क्र.9४/ टेक्स-३, 
दिनांक १० मार्च, २०२१. 

८) आयुक्त, महानगरपालिका, मुंबई यांचे पत्र दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२२. 

९) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०२२/ प्र.क्र.२०६/ टेक्स-३, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 

१०) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. एनटीसी-२०२२/ प्र.क्र.२०६/ टेक्स-३, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४. 

११) मा.श्री. सेवानिवृत्त न्यायाधीश मारोतीराव गणपतराव गायकवाड,अध्यक्ष, मुंबईतील कापड 
गिरण्यांच्या जमीन विक्री व विकास या संदर्भात स्थापित संनियंत्रण समिती यांचे दिनांक ०७ 
मार्च, २०२४ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना : 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ मधील नियम ५८ हा बृहन्मुंबईतील 
कापड गिरण्यांच्या जमीन विक्रीशी संबंधित आहे. या नियमाच्या पोटनियम (९) नुसार कापड गिरण्यांचे 
पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण, स्थलांतरण या संदर्भातील अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने होण्यासाठी 


झासन निर्णय क्रमांकः एनटीसी-२०२२/प्र.क्र.२०६/टेक्स-३ 


त्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच संबंधित गिरण्यांच्या जमीन विक्रीतून उपलब्ध होणारा निधी 
विकासाच्या योग्य कारणासाठी विनियोगात आणला जाण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त 
न्यायाधिश्ांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नेमण्याची तरतूद आहे. त्यास अनुसरुन सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक १६ फेब्रुवारी,२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवानिवृत्त न्यायाधीश 
मा.श्री.मारोतीराव गणपतराव गायकवाड यांची संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. 

२. वरीलप्रमाणे गठीत समितीची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या तसेच मानधन व सोई सुविधा इत्यादी बाबी 
शासन निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक मुंमस-२०००/९२३/प्र.क्र.२३१/टेक्स-३, दिनांक 
२९ डिसेंबर,२००१ मध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी समिती अध्यक्षांचे मानधन रूपये 
३०,०००/- ऐवजी रूपये ६०,०००/- असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमीन विक्री व विकास या संदर्भात स्थापित संनियंत्रण समितीच्या 
अध्यक्षांना दरमहा रूपये ६०,०००/- एवढे मानधन देय करण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक एनटीसी-२०१३/प्र.क्र.३१/टेक्स-३, दिनांक १५ सप्टेंबर,२०१५ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समितीच्या प्रत्येक बैठकीप्रित्यर्थ रूपये ३०००/- एवढी रक्कम त्यांना अनुज्ञेय 
राहिल. 


२. संनियंत्रण समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या तसेच समितीचे अध्यक्ष यांना अनुज्ञेय सोयी-सुविधा 
संदर्भीय दि.२९.१२.२००१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. 


३. सदर आदेड़ा नगर विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०२१५४८५९०५०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRADDHA DEVEN 
KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) श्री.मारोतीराव गणपतराव गायकवाड, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, प्लॉट नं.१०४, चिंतामणी जजेस 
हाऊसिंग सोसायटी,प्रतीक्षा नगर,सायन (ईस्ट),मुंबई. 
२) सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्रधान सचिव (नगरविकास), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनटीसी-२०२२/प्र.क्र.२०६/टेक्स-३ 


४) प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
८) कामगार आयुक्त, कॉमर्स सेंटर, ताडदेव, मुंबई (ह्या शासन निर्णयाच्या प्रती गिरणी व्यवस्थापन व 
कामगार संघटना यांना अग्रेषित करण्याच्या विनंतीसह) 
९) मुख्य अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
१०) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) मा. मंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) मा. मंत्री (गृहनिर्माण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१५) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मजदूर मंझील, गं.द. आबेकर मार्ग, परेल, मुंबई. 

१६) अध्यक्ष, गिरणी मालक संघ, एलफिन्स्टन बिल्डिंग, २ रा मजला, १०वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई. 
१७) अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती, मॉडर्न मिल कंपाऊड, सातरस्ता, मुं. ४०००११ 

१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या., लोटस हाऊस, ३३ ए, न्यु मरीन 
लाईन्स, मुंबई ४०००२० 

१९) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्या., (उत्तर) मुंबई अपोलो हाऊस, 
३८२, ए. एम. जोशी मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई ४०००११. 

२०) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय PANT महामंडळ मर्या., (दक्षिण) मुंबई अपोलो हाऊस, 
३८२, ए. एम. जोशी मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई ४०००११. 

२१) उप सचिव (टेक्स-३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) निवड नस्ती (टेक्स-३), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


